“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा 
रत्नागिरी” विकास आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत- शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मार्च, २०१९. 


वाचा :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का. १४४४, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 
शासन शुद्धीपत्रक : 

“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखडा” या विकास 
आराखड्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतच्या “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद 
रू.१०२.२८६१ कोटी (रुपये UHR दोन कोटी, अठ्ठावीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्‍त ) इतक्या किंमतीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


() “मुद्दा क्र. (ख )” मधील “टप्पा क्र.३” मध्ये दर्शविण्यात आलेले “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे गावातील व 
परिसरातील रस्ते” हे काम “टप्पा क्र.१” मध्ये अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 
(i) “परिशिष्ट अ” मधील“अनुक्रमांक १” मध्ये नमूद “अनुक्रमांक १.३” वगळता, उर्वरित अनुक्रमांक 
१.१, १.२, १.४, १.५, १.६, १.७, १.८, १.९, १.१० व १.११ मध्ये “कामांची नावे” या रकान्यात नमूद 
“रस्ता सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण करणे” या ऐवजी “रस्ता डांबरीकरण करणे” असे वाचावे . 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१११७३६१३१११६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2019.03.11 17:40:05 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का-१४४४ 


४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७.मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. मा.अध्यक्षा, जिल्हापरिषद, रत्नागिरी 

१३. मा.नगराध्यक्ष, नगरपालिका, रत्नागिरी 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, 

१५. उप आयुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, रत्नागिरी, 

१६. मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, रत्नागिरी 
१७.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, रत्नागिरी 

१८. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (ग्रामीण), रत्नागिरी 
१९.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी 

२०.संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी 

२१. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, रत्नागिरी 

२२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 

२३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), रत्नागिरी 

२४. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, रत्नागिरी 

२५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, रत्नागिरी 
२६.विभागीय अभियंता, उप वन संरक्षक, भारत सरकार 

२७.उप वनसंरक्षक वन विभाग, रत्नागिरी, 

२८.जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, 

२९.वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

३१. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, 

३२.उप सचिव (का-१४२५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३३.निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ र ठा २ 


